नागपूर- चंद्रपूर प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती 
महामार्गाच्या अंतिम आखणीस मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.३६८/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्याची राजधानी मुंबई व उपराजधानी नागपूर ही शहरे जोडणारा राज्याचा महत्वाकांशी 
प्रकल्प हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ६०० कि.मी. लांबीत पुर्ण झाला असून 
वाहतूकीसाठी खुला करण्यात आलेला आहे. उर्वरित लांबी ही लवकरच वाहतुकीस खुली करण्यात येणार आहे. 
महाराष्ट्र राज्याच्या पुर्व व पश्चिम सीमा शिघ्रसंचार द्रूतगती महामार्गाने जोडण्याच्या दृष्टीने, हिंदू हृदयसम्राट 
बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाचा विस्तार नागपूर पासून चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती-घुग्गुस, 
राजुरा मार्गे गडचिरोली जिल्ह्यातील नवेगांव (मोर) पर्यंत करण्याचे नियोजन आहे. 
नागपूर-चंद्रपूर प्रवेशा नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग विकसित करणे ही पूर्व महाराष्ट्रातील प्रमुख 
विकास योजनेपैकी एक असून त्याचा मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:- 
i. नागपूर शहरास मागे चंद्रपूर आणि पुढे मुंबईशी प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाने जोडणे 
॥. राज्याच्या पूर्व आणि पश्चिम सीमांना द्रुतगती महामार्गाने जोडणे. 
॥. देशाच्या उत्तर आणि ईशान्येकडील मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल इत्यादीं 
राज्यांशी द्रुतगती महामार्गाद्वारे आंतरराज्यीय संपर्क स्थापित करणे. 
iV. आंतरराज्य प्रवासी आणि माल वाहतूकीमुळे हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी 
महामार्गाची व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी मदत होईल. 
v. पूर्व महाराष्ट्रातील अल्प विकसित जिल्ह्यांचा सामाजिक - आर्थिक विकास होईल. 
vi. पायाभूत सुविधांचा लाभ आदिवासी भागाचा विकास करण्यासाठी होईल. 
त्यामुळे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूरचे पुढे सेळडोह-नवेगांव 
(मोर) आणि चंद्रपूर दरम्यान प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग विकसित करणे प्रस्तावित आहे. 
महाराष्ट्र राज्यातील पुर्व विभागातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या नैसर्गिक खनिज साधनाने 
समृद्ध असलेल्या अल्प विकसीत भागांच्या सर्वागिण विकासाच्या दृष्टीने नागपूर ते गोंदिया (पॅकेज १), भंडारा ते 
गडचिरोली (पॅकेज २) व नागपूर ते चंद्रपूर (पॅकेज ३) अंतर्गत प्रवेश नियंत्रित शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाचे 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यात 
आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या पूर्व भागातील अविकसित तसेच आदिवासी क्षेत्र मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाऊन 
त्या परिसराचा सामाजिक व अर्थिक विकास होण्यास मदत होऊन नवीन उद्योगास चालना मिळून मोठ्या 
प्रमाणात रोजगार निर्मीती होईल. 
यास अनुसरुन आता नागपूर-चंद्रपूर प्रवेशा नियंत्रित Brea द्रुतगती महामार्गाची आखणी अंतिम 
करण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मार्गदर्शक तत्वांना (इंडियन रोड are fasts पब्लिकेशन 
क्र.१९:२०२० च्या मूल्यांकन मँट्रीक्स) अनुसरून व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी नुसार विविध पर्यायी आखणींचा अभ्यास 
केला आहे. तुलनात्मक दृष्टया सर्वाधिक सुयोग्य अशी आखणी खालील भागानुसार अंतिम आखणी म्हणून 
महामंडळाने प्रस्तावित केली आहे. सदर महामार्गाची रुपरेषा पुढील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.३६८/रस्ते-८ 


अ. महामार्गाचा भाग साखळी क्रं लांबी 
क्र सुरुवात | aac । कि.मी. 
7 . । हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी 
महामार्गारीलळ सेलडोह इंटरचेज ते दुर्ग हैद्राबाद 
महामार्गावरील नवेगाव (मोर) पर्यंत war नियंत्रित 
शिघ्रसंचार द्रुतगती बांधणे 

२. । घुग्गुस इंटरचेज ते चंद्रपूर जोडरस्ता ०.००० । ११.९६९ । ११.९६९ 
एकुण लांबी (कि.मी.) =| १९४.३९७ 


0,000 १८२.४२८ | १८२.४२८ 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या उपरोक्त आखणीस 
अंतिम आखणी म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर द्रुतगती महामार्गाचा विकास महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१२२८१२२८४०५५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAHUL TUKARAM GIRIBUWA 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
RAHUL TUKARAM ०८० 

2.5.4.20=0b4757980eebc66dc0389 1 28fa23dfb9a970f0ed30b5d 


b54f68cc9a600aa440e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=07BA696 16COD3 1 5D2EEB21CE93D1A64B749308 
CEB99C310360D2F36CBE22F228, cn=RAHUL TUKARAM 


GIRIBUWA 
Date: 2023.12.28 12:27:56 +05'30' 


(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 
१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
१२) महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 
१३) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


A 


CC NU 


yaa) 


ळ Cc 
YS Nave Dh De *-> Dell Ise Se 


an 


१५) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१७) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.३६८/रस्ते-८ 


१९) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२५) मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२६) सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन 
अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) निवडनस्ती (रस्ते-८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


